एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी)-७ मधील परिविक्षाधीन गट 
विकास अधिकारी, गट-अ यांना गट 
विकास अधिकारी, गट-अ या पदाच्या 
स्वतंत्र कार्यभाराकरिता देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक २२ जून, २०२३. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक २१ डिसेंबर, २०२३. 


शासन निर्णय : 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ 
मधील परिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी, गट-अ यांना उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक २ 
येथील दिनांक २१ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, गट विकास अधिकारी, गट-अ या 
पदाच्या स्वतंत्र कार्यभार प्रशिक्षणासाठी श्रीमती Fes संजय लाड, परिविक्षाधीन गट विकास 
अधिकारी, गट-अ यांची पदस्थापना गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, नांदगांव, जिल्हा 
नाशिक येथे करण्यात आलेली आहे. 


०२. उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक २१ 
डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात अंशत: बदल करून परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे HAE संजय लाड यांना परिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी, गट-अ पदाच्या 
स्वतंत्र कार्यभार प्रशिक्षणासाठी पंचायत समितीचे सुधारित फेर वाटप करण्यात येत आहे. 


०३. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ मधील संबंधित परिविक्षाधीन 
अधिकारी यांना सुधारित स्वतंत्र कार्यभाराच्या पदावर रूजू होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. 
तसेच सर्व संबंधित परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी परिशिष्ट-अ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर तात्काळ हजर होऊन स्वतंत्र कार्यभार मिळालेल्या पदाचा रूजू अहवाल संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥१॥/०59॥[॥.9०५॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२०११२२५६५६२० असा 


आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
[)२.()॥२१॥॥|॥/ saa 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c7271 1d852d8e 
2e7 1e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7 13D6BDDB988B05B1CC072EBF 
D3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632 


JOSHI #00 ललाव लाता 
(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक व जळगाव. 


. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

. संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर. 

. अवर सचिव (आस्था-२ व आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


संबंधित परिविक्षाधीन अधिकारी (संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत). 


१०.निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३ अ), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 


शासन निर्णय क्रमांक मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे 
सहपत्र 

परिशिष्ट- अ 

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 

गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदाचा सुधारित स्वतंत्र कार्यभार 


अ. | परिविक्षाधीन स्व- । स्व-जिल्हा | स्वतंत्र कार्यभार स्वतंत्र कार्यभार 

क्र.। अधिकाऱ्याचे नाव | महसुल पदस्थापनेसाठी पदस्थापनेसाठी देण्यात 
विभाग देण्यात आलेली पूर्वीची | येणारी सुधारित पंचायत 

पंचायत समिती समिती 
ea ? 3 8 दृ & 
q | श्रीम. स्नेहळ संजय | पुणे कोल्हापूर | ग.वि.अ., पंचायत | ग.वि.अ., पंचायत समिती, 
लाड समिती, नांदगाव, | बोदवड, जिल्हा जळगाव 
जिल्हा नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


